भारतीय पोलीस सेवेतील व राज्य पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक /पोलीस उप 
आयुक्‍त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२०९/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ न मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील व राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त संवर्गातील खाळीळ पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


दिनांक:- ०८ ऑगस्ट, २०१८ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्राळय,मुंबई-४०००३२. 


ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 
अ. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
lia . | श्री. प्रविण मुंडे, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोळीस अधीक्षक, रत्नागिरी 
भा.पो.से. 
२. | श्री. प्रणय अशोक, ।पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
भा.पो.से. बल, गट क्र.०४, नागपूर 
३. श्री. नितिन पवार, ।समादेशक, राज्य राखीव पोळीस । पोलीस अधीक्षक, अनुसुचित जाती 
रा.पो.से. बल, गट क्र.१३, वडसा-देसाईगंज ।/ जमाती आयोग, मुंबई 
(बदली आदेझाधीन) 
४. | at. शेषराव सुर्यवंशी, | पोलीस उप आयुक्त,पुणे हाहर पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, पुणे 
रा.पो.से. 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


चि 


पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 


विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व 


त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२०९/पोल-१(अ) 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०८०८१८२५०७७९२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ka | | a S A . ail et es aca ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Gai kw a d sctebeecd4 ode c-fos Gated 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव, अनुसुचित जाती/ जमाती आयोग, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, पुणे, 

१०.अपर UST महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, मुंबई, 

११.पोलीस आयुक्त, मुंबई / पुणे / नागपूर 

१२.पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी/गडचिरोली 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर / गडचिरोली / रत्नागिरी 

१६.अवर सचिव, पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सहायक संचालक, लेखा, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१९.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


